महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४००० ३२. 
तारीख: १३ जानेवारी, २०२२ 
आदेशा 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०११-२०१२ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 


लिपिक-टंकळेखकांना या आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


सदर कर्मचाऱ्यांचा नियमित पदोन्नतीचा दिनांक त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे देण्यात 


येत आहे:- 
अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग विभागाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
1 १_| २ ३ | ok षु & 

Pe | श्रीमती । प्रा.प्रजशिरधनकर इमाव जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०११ 

2 श्री । दि.ल.मोरे इमाव पाणी पुरवठा व स्वच्छता ०१-०९-२०११ 
विभाग 

3 श्री व.बा.घरत इमाव ग्रामविकास विभाग ०१-०९-२०११ 

8 श्री उ.भा.कुर्डुकर खुला जलसंपदा विभाग ०१-०९-२०११ 

4 श्री स.आ.पाटील खुला महसूल व वन विभाग ०१-०९-२०११ 

ऱि श्रीमती | प.प्र.सावंत खुला गृह विभाग ०१-०९-२०११ 

9 श्रीमती | स्वा.अ.ठाकूर खुला गृह विभाग ०१-०९-२०११ 

é st ।म.के.कंदाडे खुला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ०१-०९-२०११ 
विभाग 

९ श्री स.हि.जाधव इमाव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०२-०९-२०११ 

pao | ० श्री वि.गो.देसाई खुला अल्पसंख्याक विकास विभाग ०२-०९-२०११ 

११ | १ श्री ज.बा.वाडेकर इमाव नगर विकास विभाग २७-०९-२०११ 

१२ श्री प्र.म.गायकवाड इमाव उद्योग, ऊर्जा व कामगार ०१-१०-२०११ 
विभाग 

१३ श्रीमती | र.र.राणे खुला नियोजन विभाग ०१-१०-२०११ 

१४ श्रीमती | अं.वि.देवधर खुला जलसंपदा विभाग ०१-१०-२०११ 

१५ श्री । वि.शां.गावडे खुला जलसंपदा विभाग ०१-११-२०११ 

१६ श्रीमती | रु.श.शेख खुला महसूल व वन विभाग ०१-११-२०११ 

१७ श्री ज.रा.जोहरी इमाव उद्योग, ऊर्जा व कामगार ०१-१२-२०११ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९९/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग ् नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
Peas २ ३ f= wee 4 द 
विभाग 
१८ श्रीमती | सं.चं.कदम खुला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग १६-१२-२०११ 
विभाग 
१९ श्री शि.मा.साळुंखे खुला नियोजन विभाग ०१-०१-२०१२ 
२० श्री का.गे.ओऔटी खुला गृह विभाग ०१-०१-२०१२ 
२१ श्रीमती | अ.अ.लांजेकर खुला जलसंपदा विभाग ३१-०१-२०१२ 
२२ श्री श्री.म.मेने खुला जलसंपदा विभाग ०१-०२-२०१२ 
23 श्री अ.ग.इंगळे खुला सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०२-२०१२ 
२४ of श्री  । दे.ह.नार्वकर इमाव वित्त विभाग ०१-०२-२०१२ 
२५ श्री आर.एम.के.मिया खुला जलसंपदा विभाग ०१-०२-२०१२ 
२६ श्री ।न.ह.करंजवडेकर खुला गृह विभाग ०५-०२-२०१२ 
२७ श्री प्रे.गु.खोबरेकर खुला ग्रामविकास विभाग ०८-०२-२०१२ 
२८ श्री हे.बा.शिदे खुला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये १०-०२-२०१२ 
विभाग 
२९ श्रीमती | सु.शं.राणे खुला कृषि, पशुसंवर्धन, ०१-०३-२०१२ 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
३० श्रीमती | प्रि.उ.मोरजे खुला वित्त विभाग ०१-०३-२०१२ 
३१ श्रीमती | अ.अ.कोचरेकर खुला वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये ०१-०३-२०१२ 
विभाग 
३२ श्री प्र.वा.पवार खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०४-२०१२ 
३३ श्रीमती | क.मा.पितळे खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-०४-२०१२ 
३४ श्रीमती | अ.व.जुईकर इमाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०४-२०१२ 
३५ श्री । वि.स.मालंडकर खुला सामाजिक न्याय व विशेष ०१-०४-२०१२ 
सहाय्य विभाग 
३६ श्री अ.द.साळकर खुला ग्रामविकास विभाग ०८-०४-२०१२ 
३७ श्री सं.बु.कांबळी इमाव विधि व न्याय विभाग ०१-०५-२०१२ 
३८ st ।मो.दि.पुरोहित खुला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक ०१-०५-२०१२ 
संरक्षण विभाग 
३९ श्रीमती । प्र.र.काराणे खुला. वित्त विभाग ०१-०५-२०१२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९९/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- प्रवर्ग ् नाव सहायक कक्ष अधिकारी 
श्रीमती | टंकलेखकांची नांवे पदावरील नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक 
1 १_| २ ३ [> =e Hl 4 द 
४० श्रीमती | श्र.श्री.तुळसकर खुला शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग ०१-०५-२०१२ 
४१ श्री अ.म.पाझारे अजा सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०५-२०१२ 
४२ श्री अ.ज.थोरवडे अजा आदिवासी विकास विभाग ०१-०५-२०१२ 
४३ श्री म.भा.जाधव अजा सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०५-२०१२ 
४४ श्रीमती | मी.सु.गजाकोठा अजा सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-२०१२ 
४५ श्रीमती | सु.दा.साळवे अजा ग्रामविकास विभाग ०१-०६-२०१२ 
४६ श्रीमती | नि.सि.डावरे अजा कौशल्य विकास, रोजगार व ०१-०६-२०१२ 
उद्योजकता विभाग 
४७ श्री श्री.भा.त्रि.सोनावणे अजा कृषि, पशुसंवर्धन, ०१-०६-२०१२ 
दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
४८ श्रीमती | अ.अ.पाटील भज (ड) सार्वजनिक बांधकाम विभाग ०१-०७-२०१२ 
४९ श्री श्री.सु.का.निगडे भज(ब) गृह विभाग ०१-०७-२०१२ 
Yo श्री श्री.ज.भोई भज (बो सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०७-२०१२ 
५१ श्रीमती | मा.सु.कारंजकर भज (ब) सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०७-२०१२ 
५२ श्री ।न.ना.तालणकर भज (क) वित्त विभाग ०३-०७-२०१२ 
५३ | at । सु.शि.बोडरे विजा (ओ पाणी पुरवठा व स्वच्छता ०३-०७-२०१२ 
विभाग 
५४ श्रीमती | भा.जी.परदेशी विजा (अ) जलसंपदा विभाग १६-०७-२०१२ 
५५ | at ।वि.रा.कोकरे भज (क) ग्रामविकास विभाग ०१-०८-२०१२ 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 


केळी आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचे सुधारित 


दिनांक देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः एएससी-११२१/प्र.क्र.१९९/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 


३. सदर नियमित पदोन्नती पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रलंबित 
अथवा त्यांना विभागीय चौकजलीत पदोन्नती देण्यासाठी बाधा येईल अशी कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली 
नाही या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त नियमित पदोन्नत लिपिक-टंकळलेखकांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन निश्चितीचा 
विकल्प पदोन्नतीच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास 
वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधीळ ११ (१) (ए) खालील तरतूदीनुसार पदोन्नतीचा 
दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन आदेश हे आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्ानास आणावे. 


६. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११३१३४७४१६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
VRISHALI VINOD DN: CN - VRISHALI VINOD BHINGARDE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


BHINGARDE Sep ee 
(वृषाली.वि.भिंगार्ड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
८. संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (विभागामार्फत)/सा.प्र.वि.(का.क्र.१४-ब) 
९. निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


